राज्यातील शासकीय धान्य गोदामातील 
शिल्लक  बारदानाची विल्हेवाट 
लावण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: विल्हेवा-३०१८/प्र.क्र.६४/ना.पु.१६-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०२१ 


वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांकः विल्हेवा-३०१८/प्र.क्र.६४/ना.पु.१६-अ, दि.१० ऑक्टोबर, २०१८. 


शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्‍त वाचा येथीळ शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 मध्ये “महाराष्ट्र स्टेट को- 
ऑपरेटिव्ह कन्झ्यूमर्स फेडरेडान” ऐवजी “दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन 
लिमिटेड” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२१०११९१३३०४२४९०६ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manojkumar Manikrao 
Suryawanshi ne ला 


(मनोजकुमार सूर्यवंशी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२ मा. राज्य मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विभागीय आयुक्त. 
६. संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त, कार्यालय. 

. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
९. सर्वजिल्हापुरवठा अधिकारी. 
qo, उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः विल्हेवा-३०१८/प्र.क्र.६४/ना.पु.१६-अ 


११, 
१२. 
१३. 
१७. 
१६. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९. 


उपसंचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

वित्तीय सह़ागार व उप सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा मंडळ द्वारा : वित्तीय सछ़ागार व उप 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय १०), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती / नापु-१६ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


